वर्ष - ११ , अंक - ४३ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार 
अधिसूचना . 
जिल्हा जळगाव 


भाग १ ( नावि ) २३३ 


MALZE 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे हनुमानवाडी / एसआर / १२ / सन २०२१. - 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन मौजे हनुमानवाडी / एसआर / 
१२ / २०२१ , दिनांक २३ मे २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


( १ ) 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा 
भाग , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


६ 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे हनुमानवाडी 
गट क्रमांक 
१ 

अंदाजित क्षेत्र 
२ 

हे . आर 

० ०६ 


an 


५ 

३ 


२ 

१० ९ / १ पै . 
१० ९ / २ पै . 
१० ९ / ३ पै . 


[ पृष्ठे ३१ 


: 


: 


००८ 


० १ ९ 

०८ 


O 


०१८ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक –चालू 

( ३ ) 

संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 


गट क्रमांक 

१ 


१०७/१ पै . 


५७ 

५५/१ 

५५/२ 

५४ / १ - अ 

५४/२ 

२४ / १ - ब 


: 


: 


अंदाजित क्षेत्र 

२ 
हे . आर 

० ० ९ 


O १६ 


००८ 


० ० ९ 


० ०७ 


० ०६ 


० ०३ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन , 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे पाचोरा येथील खाजगी जमिनींचे संपादन , 


समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळण 
वळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या 
संधी वृद्धींगत करणे . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक . 


टिपा .- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच 
उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ४ ) 


दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


जळगाव , २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार 
अधिसूचना . 

जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे पाचोरा / एसआर / १४ / सन २०२१. – ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन मौजे पाचोरा / एसआर / १४ / 
२०२१ , दिनांक २३ मे २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 
आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा 
भाग , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

( ३ ) 

संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे पाचोरा 

गट क्रमांक 

१ 


३२० - अ / २ 

३२७/१ 

३२७/२ 

३२८/१ 


३२८ / २ - अ + ३२८ / २ - ब 


३०१/१ 

२६८ 

२६ ९ / २ 


:: 


: 


अंदाजित क्षेत्र 

२ 

हे . आर 


O १३ 

१ ९ 


O 


O 


O 


००१ 


० 


०२ 


१३ 


० 

०५ 

० १ ९ 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
निरंक . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे पाचोरा येथील खाजगी जमिनींचे संपादन , 

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळण 
वळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या 
संधी वृद्धींगत करणे . 


टीपा .- 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच 
उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


जळगाव , २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले : ( १ ) अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / ३१ ९ १ / २०२२ , धुळे दिनांक 
२४ ऑगस्ट २०२२ . 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( 3 ) . 


आदेश 

क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -२२ ९ २ / २०२२ . - धुळे जिल्ह्यात 
आगामी काळात विविध विषयावरून इंधन दरवाढ व महागाईच्या 
विरोधात विविध पक्ष संघटना ह्या महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाच्या 
विरोधात आंदोलन करीत आहेत . तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ 
पासून श्री गणेश उत्सव सण १० दिवस साजरा होणार आहे . तसेच 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी अनंत चतुर्थीच्या दिवशी संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात अतिशय उत्साहामध्ये श्री गणेश विसर्जन मिरवणुका निघतात 
तरी सदर काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच केंद्र 
सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष , संघटना वेगवेगळ्या विषयावरून 
सध्या धरणे , आंदोलने , मोर्चे करीत आहेत . तसेच वेगवेगळ्या संघटना 
ह्या विविध विषयावरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
यास्तव उपोद्घातातील नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक 
यांनी दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक 
सप्टेंबर २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी 
होणेस विनंती केलेली आहे . 

१२ 


जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी , म्हणून प्रभारी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर 
नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) 
अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार 
प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही 
इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 
; 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 
करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या 
परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) हा आदेश 
ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा 
अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना 
आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे 
व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मिटिंग , कार्यक्रम व रॅली 
इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या 
सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका , 
धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर 
निर्बंध लागू असतील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


धुळे , २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


संजय गायकवाड , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) व 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक प्राससं / प्रशा -१ / नगर ता ससाका / अवसायक बदल / १०८७ / 
सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मिलींद 
भालेराव , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) व सहनिबंधक , सहकारी 
संस्था , अहमदनगर या कार्यालयाचे दिनांक २७ जानेवारी २०२० चे 
आदेशात अंशत : बदल करून अवसायक , नगर तालुका सहकारी 
साखर कारखाना लिमिटेड , वाळकी , तालुका - जिल्हा अहमदनगर 
या पदावर उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका नगर , जिल्हा 
अहमदनगर यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . त्यांनी सदर पदाचा 
पदभार त्वरीत घेऊन कामकाज सुरू करावे व तसा अहवाल या 
कार्यालयास सादर करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


मिलींद भालेराव , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) व सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २८ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक प्राससं / प्रशा -१ / जगदंबा ससाका / अवसायक बदल / १०८८ / 
सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मिलींद 
भालेराव , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) व सहनिबंधक , सहकारी 
संस्था , अहमदनगर या कार्यालयाचे दिनांक ८ जुलै २०१६ चे 
आदेशात अंशत : बदल करून अवसायक , श्री जगदंबा सहकारी 
साखर कारखाना लिमिटेड , राशिन , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर या पदावर उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका नगर , 
जिल्हा अहमदनगर यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . त्यांनी सदर 
पदाचा पदभार त्वरीत घेऊन कामकाज सुरू करावे व तसा अहवाल 
या कार्यालयास सादर करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी पारित केला आहे . 


मिलींद भालेराव , 

प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) व सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर , 


अहमदनगर , २८ सप्टेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -२६३२ / एसआर- ३२ / सन २०२२ . - ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक ” 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट " दोन " मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

; 


" 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे : 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - निम्न 
पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , अक्कलपाडा डावा तट कालवा , 
थेट मायनर क्रमांक २२ , मौजे मेहेरगाव , तालुका - जिल्हा धुळे . 
टीप : सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


१ 


४ ९ ५ / १ - अ 

४ ९ ५ / १ - ब 

४ ९ ५ / २ - अ 

४ ९ ५ / २ -- ब 


५०३/१ 

५०३/२ 

५०३/३ 

५०४ / १ - अ 


परिशिष्ट - १ 
जमिनीचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे मेहेरगाव 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

पोट 

खराबा 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


हे . 


२ 


आर 

० २४ 


० १४ 


३ 

हे . आर 


O 00 


0 


00 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

आर 


हे , 


० २४ 


० १४ 


गटु नंबर / 
सव्हे नंबर 


१ 


५०४ / १ - ब 

५०४ / २ / १ - ब 

५०४ / २ / १ - अ 

५०४ / २ - अ / २ 

५०४ / २ - क / १ 

५०४ / २ - ब / २ 

५०४ / २ - ब / ३ 

५०४ / २ - ब / ४ 

५०४ / ३ - अ / २ 

५०४ / ४ - अ / २ 


५०६/१ 

५०६/२ 


५०७/१ 

५०७/२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ – चालू 

परिशिष्ट - १ – चालू 


५०८/१ 

५०८/२ 

५०८/३ 

५०८/४ 
५०८/५ 

५० ९ 


५१३ / १ - अ 
५१३ / १ - क 

५१३ / १ - ब 


५१३/२ 

५१४/१ 


५१४ / २ - अ 
५१४ / २- ब 

५१४/३ 

४६४ 

५१७/१ 

५१७/२ 

५१ ९ / १ 

५१ ९ / २ 

५२०/१ 

५२०/२ 

५२०/३ 

५२०/४ 


: 


: 


: 


. 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


००८ 


O १७ 


O ०७ 


O ०७ 

० ११ 


०११ 


० 


O 


O 


१८ 

०५ 


१३ 


१६ 


पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


O ०० 


००० 


००० 


O 00 


० 


O 


00 


00 


००० 


O 00 


० 00 


० ०० 


O ०० 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 

०२ 


O 


०८ 


० १७ 


O ०७ 


O ०७ 
० ११ 


० ११ 


O 


१८ 

० ०५ 


० १३ 


० १६ 


गट् नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


१ 


५२२ 

५२३ 

५२४/१ 

५२४/२ 

एकूण 


: 
: 
: 


लागवडीलायक 


२ 
हे . आर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


O 


०५ 

० ०५ 

०२ 


० 


धुळे , १४ ऑक्टोबर २०२२ . 


पोट 

खराबा 


३ 

हे . आर 


O ०० 


० 


०० 


O ०० 


एकूण 

क्षेत्र 


o ●● 


४ 

हे . आर 


१६५ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , 

अक्कलपाडा , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे मेहेरगाव , तालुका - जिल्हा धुळे 
अक्कलपाडा डावा कालवा थेट मायनर क्रमांक २२ . 
परिशिष्ट - ३ 


० ०५ 

० ०५ 

००२ 


१६५ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
घोषणापत्र 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / सुजाकियो / कावि -२२३ / सन २०२२ – महाराष्ट्र राज्यात सेवा व सुविधा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी भूमिगत 
- 
नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनींमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व 
तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता , सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ९ मधील पोट - कलम ४ ( १ ) मधील भूमिगत नळमार्ग 
टाकण्यासाठी / भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठी जमिनींमधील वापर हक्क संपादित करण्यासाठी अधिनियमानुसार खालील गावांतील गटनिहाय 
क्षेत्र हे अंतिमरीत्या संपादन झाले आहे , असे घोषित करण्यात येत आहे . 


गट 

नंबर 

१ 


२३१ 


२२६ 


२३७ 


२३ ९ 

२४१ 

२४० 


२५० 


२५२ 


२५६ 

२५७ 


२३१ 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


२२६ / ४ - ब 


२२६ / ८ - ब / ३ 

२२६ / ८ - क / १ 

२२६ / ११- ब 

२३७/१ 

२३७/२ 

२३ ९ / २ 

२४१/२ 

२४० / २- ब 

२४०/३ 


२४०/१ 

२५० / १ - ब 

२५०/३ 


२५२ / २ - ब / १ 

२५२ / २ - ब / २ 


२५६/२ 

२५७/१ 


अनुसची 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे 
खातेदाराचे नाव 


३ 


मौजे सरवड 


जायजाबाई किसन 

नारायण भाईदास 

प्रभुदास तुळशिराम गुजर 


भानुदास नागो पाटील 

वसंत श्रीराम पाटील 


निलेश संजय शिंदे ( पाटील ) 

अब्दुल हमीद खाँ हयाद खाँ कुरेशी 

कुबराबी शेख सलीम कुरेशी 

शानालाल कौतीक माळी ( महाजन ) 

राजूलाल कौतीक माळी ( महाजन ) 
दिलीप रामदास माळी 


युवराज धनाजी नवटे ( अहिरराव / सोनार ) 
निखील युवराज अहिरराव ( नवटे / सोनार ) 
दिपक लक्ष्मण सोनवणे 


अब्दुल कय्यूब अ . अहद 

स्वाती उमेश बोरसे 


विनोद मधुकर पाटील 

विनोद मधुकर पाटील 

चमेलीबाई पांडुरंग पाटील 

गुणवंत सतिष पाटील 

प्रकाश भिला पाटील 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 

४ 

हे . आर 


०.६६० 


०.१८० 


०.२७० 

०.१२० 

०.४३५ 

०.३४५ 

०.१ ९ ५ 

०.१६५ 

०.१६५ 

०.१२० 

०.२५५ 


०.४८० 

०.८४० 

०.२८५ 

०.१४४ 

०.१२६ 

०.१०५ 

०.१३५ 


शेरा 


५ 


सदर गाव नकाशात 
प्रत्यक्षात गट नंबर 

२२६/४ - ब श्री . प्रभुदास 
तुळशिराम गुजर शेती 

करत आहे . 


1 1 1 1 1 1 1 1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – चालू 


गट 

नंबर 

१ 


२५१ 


२५८ 

२५५ 


२६१ 

२६७ 


२६ ९ 


२७८ 


१४३ 

१४० 


१३ ९ 

११ ९ 


२५१/३ 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


२५८/१ 

२५५/१ 


२६१ 

२६७/१ 


२६७/२ 
२६७ / ३ - अ 

२६ ९ 


२७८ / २- ब 


२७८ / ३ - ब 

२७८ / ४- ब 

२७८ / ४ - अ 


१४३ 


१४० 


१३ ९ 

११ ९ / २ 


खातेदाराचे नाव 


मौजे सरवड 


प्रकाश गिरधर पाटील 


रविंद्र नीलकंठ पाटील 

दि स्टेट को - ऑफ लँड डे . बँक , 

उपशाखा धुळे . 

भालचंद्र शंकर बडगुजर 

साहेबराव हैबत बडगुजर 


सुरेश हैबत बडगुजर 
कैलास नवल बडगुजर 


विलास सुरेशलाल जैन 
संदीप सुरेशलाल जैन 
सरलाबाई सुरेशलाल जैन 


कविता हनुमंत पाटील 
ज्योती गजेंद्र देसले 


रेखाबाई हंसराज माळी 

हंसराज रामदास माळी 

ईश्वरलाल रामदास माळी 

एकूण .. 


चालू 


मौजे कापडणे 


ज्ञानेश्वर अशोक माळी 


महेश दत्तात्रय माळी 

रंजनाबाई दत्तात्रय माळी 

चुडामण बाजीराव माळी 

पुष्पाबाई यशवंत पाटील 

प्रशांत यशवंत पाटील 

राकेश यशवंत पाटील 

मनिषा यशवंत पाटील 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 
४ 

हे . आर 


०.०६० 


०.१०५ 

०.२८५ 


०.२७० 

०.११४ 


०.२३१ 

०.१ ९ ५ 

०.५२५ 


०.०३० 


०.२२५ 

०.२२५ 

०.४६५ 

७.७५५ 


०.१६५ 

०.१२० 


०.२२५ 

०.३४५ 


शेरा 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर २५८ चा भाग 
दर्शवत असून गट नंबर 
२५१/३ प्रकाश गिरधर 
पाटील शेती करत आहे . 


५ 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर २६१ चा भाग 
दर्शवत असून गट नंबर 
२६७ / १ श्री . साहेबराव 
हैवंत बडगुजर 
शेती करत आहे . 


1 1 


1 1 1 1 1 


गट 

नंबर 

१ 


११७ 


१०८ 


८० 


७८ 


६२ 


६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

- 


५२ 


५३ 


११७ 


१०८/२ 

१०८/१ 


८० 


७८ 


६२ 


६३ 


५२ 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


५३ 


अनुसूची - चालू 


खातेदाराचे नाव 


मौजे कापडणे 


संतोष भाईदास पाटील 

प्रतिभा सुनिल पाटील 

सुनिल दगाजी पाटील 

यशवंत फकीरा पाटील 


अरुणाबाई तुकाराम पाटील 

विक्रम फकीरा पाटील 


पुंडलिक फकीरा पाटील 

विनायक फकीरा पाटील 

शालीग्राम फकीरा पाटील 

यशवंत फकीरा पाटील 


साळुंकाबाई कौतीक पाटील 

सुदाम कौतीक पाटील 

चंद्रकांत कौतीक पाटील 


सुरेश कौतीक पाटील 

दिनेश तुकाराम पाटील 

सुनिता नागेश पाटील 

शालिनी भानुदास पाटील 

कोकीला शिवदास पाटील 

शोभाबाई उत्तमराव पाटील 

लोटन रतन पाटील 

गैंधल रतन पाटील 

साळुंकाबाई रामदास पाटील 

सुरेश दंगल पाटील 

सुरेश दंगल पाटील 

दिनेश काशिनाथ माळी 


सुशिला हिलाल महाजन 

पंकज हिलाल महाजन 

पवन हिलाल महाजन 

भारती हिलाल महाजन 

आरती यशवंत शिंदे 

वनमाला संजय काठे 

स्वाती विलास काठे 


चालू 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


०.१७७ 


०.१८० 


०.३०० 


०.१३५ 


०.१४४ 


०.३३० 


०.०४५ 


०.३०० 


०.२७० 


शेरा 


५ 


1 
1 
1 
1 


७/१२ नुसार गट नंबर 

७८ हा ०.०६० हे . आर 
क्षेत्राचा आहे . तथापि , 
प्रत्यक्षात त्यापेक्षा 
मोठा दिसत असून 
अंदाजे क्षेत्र ०.३२ 

हे . आर आहे . 


1 1 1 1 


९ 


१० 


गट 

नंबर 

१ 


३ ९ 


४० 


४४ 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – चालू 


२१ 


२५ 

१४७ ९ 


१४८० 

१४८१ 

१४८२ 

१४८ ९ 


३ ९ 


४० 


४४/१ 

४४/२ 

४३ 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


२१ / ३ - अ 

२१/२ 

२५/२ 

१४७ ९ / १ 

१४७ ९ / २ 

१४७ ९ / ४ 

१४८० 

१४८१/२ 

१४८२/१ 

१४८ ९ / २ - अ 

१४८ ९ / २ - ब 

१४८ ९ / १ 

१४ ९ ० / १ 


खातेदाराचे नाव 


मौजे कापडणे 


लता आत्माराम माळी 

दिगंबर भगवान खलाणे 

बन्सीलाल सुपडू माळी 


राजेंद्र सिताराम माळी 

कृष्णा रत्न माळी 

शिवाजी धर्मा गुरव 
नंदाबाई शिवाजी गुरव 


ईश्वर श्रीराम माळी 

रेनाबाई भगवान माळी 

दयाराम नथ्थू माळी 

सरकार 


भूरा वंजी भील 

देवचंद घमसन भील 


दिलीप हिंमत बडगुजर 

सुनिल हिंमत बडगुजर 

उत्तम सोनू सुतार 


पांडुरंग रघुनाथ रघुनाथ 

रविंद्र हिंमत बडगुजर 

रविंद्र हिंमत बडगुजर 

रतिलाल देवराम माळी 


चालू 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


०.२४० 


०.१२० 


०.०६८ 

०.०६८ 

०.१५० 


०.३०० 

०.१६५ 

०.३०० 

०.०६० 

०.१४४ 


०.१०५ 

०.३५४ 

०.२०४ 

०.१६५ 

०.२२५ 

०.१३५ 

०.२१० 

०.१०५ 


शेरा 


५ 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर ४० चा भाग दर्शवत 

असून श्री . बन्सीलाल सुपडू 
माळी यांच्या नावे आहे . 
तथापि , प्रत्यक्ष शेत जमीन 
गट नंबर २ ९ / २ 

श्री . प्रकाश तुळशीराम माळी 
शेती करत आहे . 


गाव नकाशानुसार गट 

नंबर ४३ चा भाग दर्शवत 
असून श्री . शिवाजी धर्मा गुरव 
व नंदाबाई शिवाजी गुरव 
यांच्या नावे आहे . तथापि , 
प्रत्यक्ष शेत जमीन गट नंबर 
७३ श्री . जितेंद्र विनायक 
माळी शेती करत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – चालू 


गट 

नंबर 

१ 


१४ ९ ० 


१४६२ 

१४६१ 


१४५ ९ 


१४५७ 


१४५६ 


१४३३ 


उपगट 

क्रमांक 

२ 


१४ ९ ० / २ 


१४६२/३ 
१४६१ / १ - क 


१४६१ / १ - ब 


१४५ ९ 


१४५७/२ 

१४५७/१ 

१४५६ 


१४३३ / १ - ब / १ - ब 


धुळे , ११ ऑक्टोबर २०२२ . 


खातेदाराचे नाव 


मौजे कापडणे चालू 


भानुदास देवराम पाटील 


भानुदास देवराम पाटील 

कल्पेश प्रेमचंद जैन 

योगेश प्रेमचंद जैन 

उज्वलाबाई प्रेमचंद जैन 

परेश अशोक जैन 

मंगलाबाई अशोक जैन 

विशाल अशोक जैन 

कल्पेश प्रेमचंद जैन 

जिजाबराव रामभाऊ माळी 


गोकुळ रामभाऊ माळी 
नारायण रामभाऊ माळी 


विठ्ठल सावळू वाणी 

लिलाबाई राजाराम वाणी 


रुख्माबाई बंडू वाणी 

तुळसाबाई दशरथ वाणी 

ठगुबाई नारायण माळी 

एकूण .. 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


०.०७५ 


०.४ ९ ५ 

०.०३० 


०.४११ 


०.१३५ 

०.२४० 


०.१०५ 

०.१२० 

०.४०५ 


०.१५० 


८.०२० 


शेरा 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर १४६२ चा भाग 


1 


५ 


दर्शवत असून गट नंबर 
१४ ९ ० / २ श्री . भानुदास 
देवराम पाटील शेती 

करत आहे . 


1 
1 


११ 


गाव नकाशानुसार गट 
नंबर १४५ ९ व १४५८ चा 
भाग दर्शवत असून संपूर्ण 
क्षेत्रात गट नंबर १४५ ९ 
श्री . जिजाबराव रामभाऊ 
माळी शेती करत आहे . 


1 


तृप्ती धोडमिसे , 

भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 


उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

मुख्याधिकारी यांजकडून 

नगरपंचायत धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . , जिल्हा नंदुरबार 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायत योजनेचे 
प्रसिध्दीकरण . 


जाहीर सूचना 

क्रमांक धडगाव - वडफळ्या- रोषमाळ बु . / बांध / ५५२ / २०२२ . - ज्याअर्थी , धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायतीने ( यात यापुढे “ उक्त 
नियोजन प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेले ) , तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यात यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे उल्लेखलेली ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम " असे निर्देशिलेली ) , कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील 
तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , धडगाव- वडफळ्या - रोषमाळ बु . ( यात यापुढे " उक्त प्रारूप विकास योजना " असे उल्लेखलेली ) , तयार 
करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ४६ ९ , दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक 
विभाग , पुरवणी भाग - १ मध्ये दिनांक १ ते ७ एप्रिल , २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ मधील तरतुदींनुसार धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त 
प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , नंदुरबार शाखा , नंदुरबार यांची “ नगररचना अधिकारी ” म्हणून 
आदेश क्रमांक ४१ ९ , दिनांक ११ जून २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , नंदुरबार शाखा , नंदुरबार 
यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार 
करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून 
सूचना / हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक ५१८ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पारित केलेला आहे . 


आणि त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम 
२६ ( १ ) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

( १ ) मुख्याधिकारी , धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायत , नंदुरबार 

( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना , नंदुरबार शाखा , नंदुरबार 

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , धडगाव- वडफळ्या- रोषमाळ बु . नगरपंचायत , नंदुरबार यांचेकडे लेखी स्वरूपात 
कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त 
झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील . 

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे भाग नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील . 
दिनेश सिनारे , 

मुख्याधिकारी , 

धडगाव- वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायत , 

जिल्हा नंदुरबार . 


धडगाव , १ ९ 


ऑक्टोबर २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

By Chief Officer 


Nagarpanchayat , Dhadgaon - Vadfalya - Roshmal Bk . , Nandurbar 

Publication of Draft Development Plan of Dhadgaon - Vadfalya - Roshmal Bk . Under Section 26 ( 1 ) 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


१३ 


NOTICE 


क्रमांक धडगाव - वडफळ्या- रोषमाळ बु . / बांध / ५५२ / २०२२.- Whereas , the Dhadgaon - Vadfalya - Roshmal Bk . 
Nagarpanchayat ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) vide Resolution No. 469 , dated 
1st February 2021 had declared its intention to prepare a Draft Development Plan of Dhadgaon 
Vadfalya - Roshmal Bk . ( hereinafter referred to as " the said Draft Development Plan " ) for the area under 
its jurisdiction ( hereinafter referred to as the " said Area " ) as per provision of Section 23 ( 1 ) read with 
Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said 
Act " ) and notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette , Nashik Division , 
Supplement Part - 1 on 1-7 April 2021 ; 


and whereas , as per provision of Section 24 of said Act , the Municipal Council vide Order No. 419 , 
dated 11th June 2021 has appointed Assistant Director , Town Planning , Nandurbar , Branch Nandurbar as 
" Town Planning Officer " to prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 


and whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning , Nandurbar Branch , 
Nandurbar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of said Act , has prepared the 
said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority for 
publication under Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


and whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 518 , dated 10th October 2022 
to publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting suggestions / 
objections from the public . 


Therefore , Dhadgaon - Vadfalya - Roshmal Bk . Nagarpanchayat hereby publishes the said Draft 
Development Plan along with the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / 
objections from the public . The copy of the said Draft Development Plan and Report there of are kept open 
for inspection of the public at the following offices on all working days during office hours . 

1. The Chief Officer , Dhadgaon - Vadfalya - Roshmal Bk . Nagarpanchayat 

2. Assistant Director , Town Planning , Nandurbar Branch , Nandurbar 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be 
submitted to the Chief Officer , Dhadgaon - Vadfalya - Roshmal Bk . Nagarpanchayat within the period of 30 
days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received by the Municipal council within the period of the 30 days from the date of publication of this notice 
in Maharashtra Government Gazette shall only be considered . 


Dhadgaon , 19th October 2022 . 


The copies of the said Draft Development Plan and Particulars shall be available to the public at 
reasonable price in the office of the Dhadgaon - Vadfalya - Roshmal Bk . Nagarpanchayat . 


DINESH SINARE , 
Chief Officer , 

Dhadgaon - Vadfalya - Roshmal Bk . Nagarpanchayat , 
district Nandurbar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


१४ 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दूध उत्पा . संस्था / म.आ. / ८८१ / 
सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , श्री गजानन महाराज दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , भोरटेक खुर्द , पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . ए . जी . मेखे , 
लेखापरिक्षक , श्रेणी -२ , जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 

२०२२ रोजी दुपारी ११.३० वाजता वेळ निश्चित 
करण्यात येत आहे . सदर दिवशी सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित 
राहून आपले म्हणणे माझे समोर मांडावे दिलेल्या मुदतीत आपण 
लेखी खुलासा सादर न केल्यास व किंवा सुनावणीच्या दिवशी 
हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर 
केलेला खुलासा समाधारकारक नसल्यास एक महिन्याच्या मुदतीत 
कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही 
असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 


सदरचे आदेश आज दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जळगाव , २० जून २०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये . 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दूध उत्पा.संस्था / म.आ . / ८८३ / 
सन २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , साईकृष्णा दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कोळगाव , पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात 
येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . ए . जी . मेखे , 
लेखापरिक्षक , श्रेणी - २ , जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 

२०२२ रोजी दुपारी ११.३० वाजता वेळ निश्चित 
करण्यात येत आहे . सदर दिवशी सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित 
राहून आपले म्हणणे माझे समोर मांडावे दिलेल्या मुदतीत आपण 
लेखी खुलासा सादर न केल्यास व किंवा सुनावणीच्या दिवशी 
हजर न राहून आपले म्हणणे न मांडल्यास अथवा आपण सादर 
केलेला खुलासा समाधारकारक नसल्यास एक महिन्याच्या मुदतीत 
कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही 
असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत कायम करून अंतिम करण्यात येईल . 
सदरचे आदेश आज दिनांक २० जून २०२२ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , २० जून २०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 

आदेश 


क्रमांक आस्था / वनावल वि . का . / कलम १ ९ / पुनर्रचना / आदेश / ५८७ / 
सन २०२२.- मी . अशोक बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांनुसार वनावल विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , वनावल , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक 
९ २२ ९ , दिनांक ९ जून १ ९ ४५ या अवसायनातील सहकारी संस्थेची 
पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या 
सभासदांची सभा घेऊन त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून 
त्यांच्याकडे संस्थेचा दप्तरी तसेव स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा 
पदभार सुपुर्द करण्यात यावा . सदरची समिती संस्थेची निवडणूक 
प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत कार्यरत राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जून २०२२ रोजी माझे सही 
आणि कार्यालयीन मुद्रेसह देण्यात येत आहे . 


शिरपूर , १४ जून २०२२ . 


अशोक बागल , 

सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / स्वामीसमर्थ / पतसंस्था लोहारी / अवसायन / अंतिम 
आदेश / २२३ / सन २०२२. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार श्री स्वामी समर्थ 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोहारी , तालुका 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीए / आरएसआर / 
( सीआर ) / १४४२ / सन १ ९९ ७ , दिनांक ३० ऑगस्ट १ ९९ ७ या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी केलेला आदेश क्रमांक 
आस्था / स्वामी समर्थ / पतसंस्था लोहारी / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / 
सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


१५ 


क्रमांक आस्था / श्री गणेश कृषि / औद्योगिक / नगरदेवळा / अवसायन / 
अंतिम आदेश / २२२ / सन २०२२ . - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
आणि कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार श्री 
गणेश कृषि विकास औद्योगिक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नगरदेवळा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
पीसीए / पीआरजी / ( आय ) / १४२४ / २०११-१२ / सन २०११ , दिनांक २८ 
जुलै २०११ या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने 
जारी केलेला आदेश क्रमांक आस्था / श्री गणेश कृषि / औद्योगिक / 
नगरदेवळा / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / सरदार वल्लभभाई पटेल / अभिनव संस्था / अवसायन / 
अंतिम आदेश / २२० / सन २०२२ - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
आणि कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सरदार 
वल्लभभाई पटेल कृषि प्रक्रिया अभिनव सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / पीसीए / जीएनएल / ( ओ ) / १४५० / २०१ ९ , दिनांक १५ जानेवारी 
२०१ ९ या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी 
केलेला आदेश क्रमांक आस्था / सरदार वल्लभभाई पटेल / अभिनव 
संस्था / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम आदेश 

अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / गिरणामाई / अभिनव संस्था , पाचोरा / अवसायन / अंतिम 
आदेश / २१८ / सन २०२२ - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार गिरणामाई अभिनव 
सहकारी संस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीए / जीएनएल / ( ओ ) / १४४८ / २०१ ९ , दिनांक 
११ जानेवारी २०१ ९ या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी या 
कार्यालयाने जारी केलेला आदेश क्रमांक आस्था / गिरणामाई / अभिनव 
संस्था पाचोरा / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

क्रमांक आस्था / बांबरूड राणीचे / तेलबिया उत्पादक संस्था / अवसायन / 
अंतिम आदेश / २२१ / सन २०२२ . - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
आणि कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार बांबरूड 
राणीचे तेलबिया उत्पादक प्राथमिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
बांबरूड , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
पीसीए / एजीआर / ( ओ ) / १२४१ / सन १ ९ ८५ , दिनांक १८ नोव्हेंबर १ ९ ८५ 
या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी केलेला 
आदेश क्रमांक आस्था / बांबरूड राणीचे / तेलबिया उत्पादक संस्था / 
अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 


१६ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / श्री गोविंद / अभिनव संस्था / पिंपळगाव हरेश्वर / 
अवसायन / अंतिम आदेश / २१४ / सन २०२२. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांनुसार श्री गोविंद अभिनव सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पिंपळेगाव हरेश्वर , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / पीसीए / जीएनएल / ( ओ ) / १४४ ९ / २०१ ९ , दिनांक १५ जानेवारी 
२०१ ९ या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी 
केलेला आदेश क्रमांक आस्था / श्री गोविंद / अभिनव संस्था / पिंपळगाव 
हरेश्वर / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / आप्पासो.र.वि.कुमावत / पतसंस्था पाचोरा / अवसायन / 
अंतिम आदेश / २१ ९ / सन २०२२- मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
आणि कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
आप्पासो . रघुनाथ विठ्ठल कुमावत नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / पीसीए / आरएसआर / ( सीआर ) / २००४ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २००४ 
या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी केलेला 
आदेश क्रमांक आस्था / आप्पासो.र . वि . कुमावत / पतसंस्था पाचोरा / 
अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम आदेश 

अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / पेडकाई कृषि / अभिनव संस्था गाळण खु . / अवसायन / 
अंतिम आदेश / २१५ / सन २०२२. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
आणि कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार पेडका 
कृषि अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , गाळण खुर्द , तालुका 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीए / जीएनएल / 
( ओ ) / १४४६ / २०१ ९ , दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी केलेला आदेश क्रमांक आस्था / 
पेडकाई कृषि / अभिनव संस्था गाळण खु . / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / 
सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 

क्रमांक आस्था / स्व.गोपीनाथजी मुंडे / अभिनव संस्था / अवसायन / अंतिम 
आदेश / २१७ / सन २०२२. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार स्व . गोपीनाथजी 
मुंडे महिला कृषि अभिनव सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , 
तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीए / 
जीएनएल / ( ओ ) / १४५१ / २०१ ९ , दिनांक ११ जानेवारी २०१ ९ या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी केलेला आदेश क्रमांक 
आस्था / स्व . गोपिनाथजी मुंडे / अभिनव संस्था / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / 
सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / स्व . अटलबिहारी / कृषि अभिनव संस्था / अवसायन / 
अंतिम आदेश / २१६ / सन २०२२. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
आणि कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार स्व . 
अटल बिहारी कृषि अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , पाचोरा , 
तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीए / 
जीएनएल / ( ओ ) / १४५२ / २०१ ९ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१ ९ या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी केलेला आदेश क्रमांक 
आस्था / स्व.अटल बिहारी / कृषि अभिनव संस्था / अवसायन / मध्यंतरीय 
आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


१७ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / घुसर्डी मालविक्री व प्रक्रिया / अवसायन / अंतिम आदेश / 
१०४ / सन २०२१. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम १०३ 
( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार घुसर्डी मालविक्री व 
प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित , घुसर्डी , तालुका पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव नोंदणी क्रमांक १४११/२०१० व दिनांक २७ सप्टेंबर 
२०१० या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी या कार्यालयाने जारी 
केलेला आदेश क्रमांक आस्था / घुसर्डी मालविक्री व प्रक्रिया / अवसायन / 
मध्यंतरीय आदेश / सन २०२१ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , २१ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम आदेश 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक आस्था / हिवरामाई / अभिनव संस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / 
२१३ / सन २०२२. - मी , नामदेव सुर्यवंशी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम १०३ 
( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार हिवरामाई अभिनव 
सहकारी संस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीए / जीएनएल / ( ओ ) / १४४७ / २०१ ९ , दिनांक 
११ जानेवारी २०१ ९ या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी या 
कार्यालयाने जारी केलेला आदेश क्रमांक आस्था / हिवरामाई / अभिनव 
संस्था / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 


१८ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 

जळगाव , १४ मार्च २०२२ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक आस्था / कृ.उ.बा.स. कर्मचारी पतसंस्था / पाचोरा / अभिनव 
संस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / १०३ / सन २०२१ - मी , नामदेव सुर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) आणि कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती पगारदार नोकरांची 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव नोंदणी क्रमांक २३० ९ ५ / ६१ व दिनांक ३१ जुलै १ ९ ६१ 
रोजी नोंदणी केलेली संस्था आहे . या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी 
या कार्यालयाने जारी केलेला आदेश क्रमांक आस्था / कृ.उ.बा.स. कर्मचारी 
पतसंस्था / पाचोरा / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०२१ , दिनांक २२ 
नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 


जळगाव , २१ डिसेंबर २०२१ . 


नामदेव सुर्यवंशी , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पाचोरा , 

जिल्हा जळगाव . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १२८३ / सन २०२२. - श्री . पी . आर . 
फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यांना दिनांक २३ जून २०२२ व दिनांक २४ जून २०२२ 
पावेतो २ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २२ जून २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . आर . फुलारी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . पी . आर . फुलारी 
यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आलेले होते . 


श्री . पी . आर . फुलारी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एन . बी . पाटील , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . फुलारी , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , २२ जून २०२२ . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

वर्ग , धुळे यांना दिनांक १३ जून २०२२ ते दिनांक १५ जून २०२२ 
पावेतो अशा एकूण ३ दिवसांचे अर्जित रजेस दिनांक ११ जून २०२२ 
( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १२ जून २०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुटीस 
जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १० जून २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ जून २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे . 


कमांक बी- १ / २६०७ / सन २०२२. - श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१० मे २०२२ ते दिनांक १२ मे २०२२ रोजीपावेतो अशा एकूण ३ 
दिवसांच्या उपभोगलेल्या परावर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे यांना 
जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे 
यांचे वरीलप्रमाणे परावर्तित रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , जिल्हा न्यायाधीश -७ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संघरत्न 
चंद्रभान पठारे , जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परावर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , १८ मे २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / २ ९ ३७ / सन २०२२.- डॉ . श्वेता विनय चांडक , 

२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 


१ ९ 


रजेवरून परत आल्यावर डॉ . श्वेता विनय चांडक यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच डॉ . श्वेता 
विनय चांडक यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


डॉ . श्वेता विनय चांडक , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला श्रीमती रोहिणी रघुनाथ काळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे पदाचादेखील 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . अजित बलभिम चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे 
यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . श्वेता 
विनय चांडक , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


धुळे , १० जून २०२२ . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


२० 


No. Admn / 3301 / 2022.- The following Judicial Officers in the District have been permitted to enjoy 
and prevented from enjoying the period of Summer Off / Summer Vacation as mentioned against their 
names in Column No. 3 and 4 respectively , during Summer Vacation for the Year 2022 i.e. from 9th May 
2022 to 5th June 2022 ( Both days inclusive ) . 


Sr. Name and Designation 

No. 

of the Judicial Officers 


1 

1 


2 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


LO 


5 


2 


Shri . Sailesh Rangnath Ugale , 

District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Dhule . 


Shri . Adwait Dattatraya 

Kshirsagar , 

District Judge - 2 and 

Additional Sessions Judge , 
Dhule . 


Shri . Ajaj Hussain Sayyed , 
District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge , 
Dhule . 


Shri . Mirza Javed Jaffar , 

District Judge - 4 and 

Additional Sessions Judge , 

Dhule . 


Order 


Shri . Mohan Gulabrao 

Chavan , 

District Judge - 5 and 

Additional Sessions Judge , 

Dhule . 


Period of 
Summer off / 


Summer 

Vacation 

enjoyed 
3 


16/5/2022 
to 

29/5/2022 


30/5/2022 
to 

5/6/2022 


30/5/2022 
to 
5/6/2022 


16/5/2022 
to 

29/5/2022 


23/5/2022 
to 

5/6/2022 


Period during 
which 

prevented 


from enjoying 

vacation / off 

4 


9/5/2022 
to 
15/5/2022 


9/5/2022 
to 

29/5/2022 


9/5/2022 
to 

29/5/2022 


9/5/2022 
to 

15/5/2022 
and 

30/5/2022 

to 

5/6/2022 


9/5/2022 

to 

22/5/2022 


Remarks 


5 


Transferred and 

posted as 

District Judge - 1 

and Additional 


Sessions Judge , 

Bhoom , District 


Osmanabad and 

relieved him on 

30th May 2022 
B. N. 


1 


1 


Sr. 

No. 


1 


6 


7 


8 


( 
) 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation 

Period of 

Period during 

Remarks 

of the Judicial Officers 

Summer off / 

which 

prevented 


2 


Shri . Harun Abusaheb Mulla , 

District Judge - 6 and 

Additional Sessions Judge , 
Dhule . 


Shri . Vilas Vasantrao Gaikwad , 

District Judge - 7 and 

Additional Sessions Judge , 
Dhule . 


Shri . Sanghratna 
Chandrabhan Pathare , 

District Judge - 8 and 

Additional Sessions Judge , 

Dhule . 


Shri . Vaibhav Vasantrao 

Kulkarni , 


Civil Judge , Senior Division , 

Dhule . 


Summer 

Vacation 

enjoyed 

3 


23/5/2022 

to 

4/6/2022 


16/5/2022 
to 

22/5/2022 


23/5/2022 
to 
29/5/2022 


23/5/2022 
to 

29/5/2022 


from enjoying 

vacation / off 


4 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 


9/5/2022 
to 
15/5/2022 
and 

23/5/2022 

to 

30/5/2022 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 

and 

30/5/2022 
to 
5/6/2022 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 
and 
30/5/2022 

to 

5/6/2022 


LO 


5 


Transferred and 

posted as 

District Judge - 5 

and Additional 
Sessions Judge , 
Kolhapur and 
relieved him on 
4th June 2022 

A. N. 


Transferred and 

posted as 

District Judge - 1 

and Additional 


२१ 


Sessions Judge , 

Ahmedpur , 

District Latur 


and relieved him 

on 31st May 

2022 A. N. 


1 


२२ 


Sr. 

No. 


1 

10 


11 


12 


13 


14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation 

Period of 

Period during 

Remarks 

of the Judicial Officers 

Summer off / 

which 

prevented 


2 


Shri . Santosh Hanumantrao 

Garad , 

Joint Civil Judge , Senior 
Division , Dhule . 


Shri . Shivkant Machhindra 

Gaurgond , 

2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Dhule . 


Shri . Pawan Harivijay 

Bansod , 


3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Dhule . 


Shri . Rijwan Usman Shaikh , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Dhule . 


Dr. Shri . Dipak Umesh 
Dongare , 

Secretary , District Legal 

Service Authority , Dhule . 


Summer 

Vacation 

enjoyed 

3 


16/5/2022 
to 

29/5/2022 


9/5/2022 

to 

22/5/2022 


9/5/2022 

to 

15/5/2022 


23/5/2022 
to 
29/5/2022 


9/5/2022 
to 

15/5/2022 


from enjoying 

vacation / off 


4 


9/5/2022 
to 

15/5/2022 


23/5/2022 
to 

5/6/2022 


16/5/2022 

to 

5/6/2022 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 
and 

30/5/2022 
to 

5/6/2022 


16/5/2022 

to 

3/6/2022 


LO 


5 


Transferred and 

posted as 

Metropolitan 

Magistrate , 

Mumbai and 

relieved him on 
30th May 2022 
B. N. 


Transferred and 
posted as Civil 

Judge , Senior 

Division and 

Chief Judicial 


Magistrate , 
Daman and 

relieved him on 
5th June 2022 

A. N. 


Transferred and 

posted as 

Judge , Labour 

Court , Pune and 

relieved him on 
3rd June 2022 
A. N. 


Sr. 

No. 


1 

15 


16 


17 


18 


19 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation 

Period of 

Period during 

Remarks 

of the Judicial Officers 

Summer off / 

which 

prevented 


2 


Shri . Nikhil Ajitkumar Gupta , 

Chief judicial Magistrate , 
Dhule . 


Dr. Smt . Shweta Vinay 
Chandak , 


Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Dhule . 


Smt . Shruti Nilesh 

Gangawal - Shah , 

3rd Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 

Magistrate , First Class , 
Dhule . 


Shri . Milind Mahadu Nikam , 
4th Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 

Magistrate , First Class , 
Dhule . 


Smt . Archana Tulshiram 

Jagtap , 

5th Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 

Magistrate , First Class , 

Dhule . 


Summer 

Vacation 

enjoyed 

3 


30/5/2022 

to 

5/6/2022 


9/5/2022 

to 

15/5/2022 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 


9/5/2022 
to 

15/5/2022 


16/5/2022 
to 

29/5/2022 


from enjoying 

vacation / off 


4 

9/5/2022 

to 

29/5/2022 


16/5/2022 

to 

5/6/2022 


23/5/2022 
to 

31/5/2022 


16/5/2022 
to 

27/5/2022 


9/5/2022 
to 

15/5/2022 


5 


1 


२३ 


Transferred and 
posted as Civil 

Judge , junior 

Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 

Mangalwedha , 
District Solapur 
and relieved her 
on 31st May 
2022 A. N. 


Transferred and 

posted as Civil 

Judge , junior 

Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 


Tuljapur , District 

Osmanabad and 

relieved him on 
27th May 2022 
A. N. 


Transferred and 
posted as 3rd 

Joint Civil Judge , 
junior Division 

and 


Judicial Magistrate , 
First Class , Kaij , 
District Beed 


and relieved her 
on 30th May 
2022 B. N. 


२४ 


Sr. 

No. 


1 

20 


21 


22 


23 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation 

Period of 

Period during 

Remarks 

of the Judicial Officers 

Summer off / 

which 

prevented 


2 


Shri . Satish Madhukar Aher . 
6th Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Dhule . 


Shri . Kailas Trambak 

Adhayake , 

Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First 
Class , Sakri . 


Shri . Raju Bhaskar Dole , 

Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sakri . 


Shri . Sambhaji Sopanrao 
Deshmukh , 

Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First 

Class , Shirpur . 


Summer 

Vacation 

enjoyed 
3 


9/5/2022 

to 

15/5/2022 


9/5/2022 
to 
22/5/2022 


23/5/2022 
to 

29/5/2022 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 


from enjoying 

vacation / off 


4 


16/5/2022 

to 

27/5/2022 


23/5/2022 
to 

5/6/2022 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 
and 
30/5/2022 
to 

5/6/2022 


23/5/2022 

to 

27/5/2022 


5 


Transferred and 

posted as 2nd 

Joint Civil Judge , 

junior Division 

and 


Judicial Magistrate , 

First Class , 


Malkapur , 

District 

Buldhana and 

relieved him on 


27th May 2022 

A. N. 


1 


Transferred and 
posted as 7th 

Joint Civil Judge , 
junior Division 

and 


Judicial Magistrate , 
First Class , 


Amaravari and 

relieved him on 


27th May 2022 
A. N. 


Sr. 

No. 


1 

24 


25 


26 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation 

Period of 

Period during 

Remarks 

of the Judicial Officers 

Summer off / 

which 

prevented 


2 


Shri . Vijay Bhimrao Shitole , 
Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shirpur . 


Shri . Santosh Laxman Vaidya , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Shindkheda . 


Shri . Sujit Ambadas Rathod , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Dondaicha . 


Dhule , 18th June 2022 . 


Summer 

Vacation 

enjoyed 

3 


23/5/2022 
to 

29/5/2022 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 


9/5/2022 
to 
22/5/2022 


from enjoying 

vacation / off 


4 


9/5/2022 
to 

22/5/2022 


23/5/2022 
to 

27/5/2022 


23/5/2022 
to 
27/5/2022 


LO 


5 


Transferred and 

posted as 3rd 

Joint Civil Judge , 

junior Division 

and 


Judicial Magistrate , 

First Class , 


Vaduj , District 

Satara and 

relieved him on 


२५ 


30th May 2022 
B. N. 


Transferred and 

posted as Joint 

Civil Judge , 
junior Division 

and 


Judicial Magistrate , 

First Class , 

Loha , District 

Nanded and 

relieved him on 
27th May 2022 
A. N. 


Transferred and 
posted as 2nd 

Joint Civil Judge , 

junior Division 

and Judicial 


Magistrate , First 

Class , 

Gadhinglaj , 

District Kolhapur 

and relieved him 

on 27th May 
2022 A. N. 


MOHAMMAD RIYAZODDIN HAFIZODDIN , 

Principal District and Sessions Judge , 
Dhule . 


२६ 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./8400/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. 

No. 


1 

1 


2 


3 


4 


LO 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

BY I / C DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


6 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . M. S. Tiwari , 
Chief Judicial 

Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . R. S. Rote , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . Y. M. Tiwari , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . V. P. Patil , 

5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . A. M. Deshmukh , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Period of Leave 


3 

Earned Leave from 16th June 2022 
to 17th June 2022 . 


Earned Leave from 22nd June 2022 
to 24th June 2022 suffixing holidays 
on 25th June 2022 and 26th June 
2022 with permission to leave . 
headquarter from 21st June 2022 
after office hours to 27th June 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 29th June 2022 
to 1st July 2022 . 


Earned Leave Ex post facto from 31st 
May 2022 to 3rd June 2022 . 


Earned Leave from 28th June 2022 
to 1st July 2022 with permission to 
leave headquarter from 27th May 
2022 after office hours to 2nd July 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 21st June 2022 
to 24th June 2022 suffixing holidays 
on 25th June 2022 and 26th June 
2022 with permission to leave 
headquarter from 20th June 2022 
after office hours to 27th June 2022 
before office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


Shri . R. D. Chavan , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . B. M. Karlekar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . V. P. Patil , 

5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 


Additional Chief Judicial 

Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . V. J. Dongare , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . I. M. Naikwadi , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Sr. 

No. 


1 


7 


8 


( ) 


9 


10 


11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Judicial Officers 

Officer to whom the 


2 


Smt . S. G. Agarwal , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigonda . 


Smt . A. R. Nagori , 
Civil Judge , Senior 
Division , Rahata . 


Shri . S. B. Desai , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 


3 


Earned Leave from 7th June 2022 to 
10th June 2022 suffixing holidays on 
11th June 2022 and 12th June 2022 
with permission to leave headquarter 
from 6th June 2022 after office hours 
to 13th June 2022 before office hours . 


Earned Leave from 20th June 2022 
to 22nd June 2022 prefixing holidays 
on 19th June 2022 with permission 
to leave headquarter from 18th June 
2022 after office hours to 23rd June 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 20th June 2022 
to 2nd July 2022 suffixing holidays on 
3rd July 2022 with permission to leave 
headquarter from 21st June 2022 
after office hours to 4th July 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 13th June 2022 
to 16th June 2022 prefixing holidays 
on 11th June 2022 and 12th June 
2022 with permission to leave 
headquarter from 10th June 2022 
after office hours to 17th June 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 20th June 2022 
to 22nd June 2022 prefixing holidays 
on 19th June 2022 with permission 
to leave headquarter from 18th June 
2022 after office hours to 23rd June 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 8th June 2022 to 
10th June 2022 suffixing holidays on 
11th June 2022 and 12th June 2022 
with permission to leave headquarter 
from 7th June 2022 after office hours 
to 13th June 2022 before office hours . 


Charge is kept 

4 


२७ 


Smt . H. R. Jadhav , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . H. R. Jadhav , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . S. B. Desai , 
Civil Judge , 

Senior Division , 
Kopargaon . 


Dated- 8th June 2022 
Shri . S. S. Bose , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Kopargaon 9th June 2022 
to 13th June 2022 before 
office hours 

Shri . M. A. Shilar , 

2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


२८ 


Sr. 

No. 


1 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Judicial Officers 

Officer to whom the 


2 


Shri . S. S. Bose , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Smt . S. P. Babar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . V. K. Jadhav , 
Extra Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . A. V. Dhore , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Ahmednagar . 


Smt . S. M. Tamgadge , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . V. V. Supekar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


3 


Earned Leave from 9th June 2022 to 
15th June 2022 with permission to 
leave headquarter from 8th June 2022 
after office hours to 16th June 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 22nd June 2022 
to 24th June 2022 suffixing holidays 
on 25th June 2022 and 26th June 
2022 with permission to leave 
headquarter from 21st June 2022 
after office hours to 27th June 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 20th June 2022 
to 22nd June 2022 prefixing holidays 
on 19th June 2022 with permission 
to leave headquarter from 18th June 
2022 after office hours to 23rd June 
2022 before office hours . 


Earned Leave Ex post facto from 1st 
June 2022 to 4th June 2022 suffixing 
holidays on 5th June 2022 with 
permission to leave headquarter from 
31st May 2022 after office hours to 
6th June 2022 before office hours . 


Earned Leave 7th June 2022 to 9th 
June 2022 with permission to leave 
headquarter from 6th June 2022 after 
office hours to 10th June 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 14th June 2022 
to 16th June 2022 . 


Earned Leave from 8th June 2022 to 
10th June 2022 suffixing holidays on 
11th June 2022 and 12th June 2022 
with permission to leave headquarter 
from 8th June 2022 after office hours 
to 10th June 2022 before office hours . 


Charge is kept 
4 


Shri . M. A. Shilar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . B. D. Pandit , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Kopargaon . 


Shri . D. H. Dabhade , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . S. U. Mahadar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Smt . S. M. Tamgadge , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . V. V. Supekar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Shri . R. K. Deshpande , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Sr. 

No. 


1 


19 


20 


22 


23 


24 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Judicial Officers 

Officer to whom the 


2 


Smt . K. A. Katkar , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shrigonda . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Shri . R. K. Gaikwad , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


Smt . S. V. More , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shrirampur . 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


3 


Ahmednagar , 2nd July 2022 . 


Earned Leave from 8th June 2022 to 
10th June 2022 suffixing holidays on 
11th June 2022 and 12th June 2022 
with permission to leave headquarter 
from 7th June 2022 after office hours 
to 13th June 2022 before office hours . 


Earned Leave from 16th June 2022 
to 18th June 2022 suffixing holidays 
on 19th June 2022 with permission 
to leave headquarter from 15th June 
2022 after office hours to 20th June 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 7th June 2022 to 
15th June 2022 with permission to 
leave headquarter from 6th June 2022 
after office hours to 16th June 2022 
before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
15th June 2022 to 16th June 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 7th 
June 2022 to 23rd June 2022 with 
permission to leave headquarter from 
6th June 2022 after office hours to 
24th June 2022 before office hours . 


Charge is kept 
4 


२ ९ 


Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


Shri . V. I. Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Smt . S. A. Parwatkar , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


Shri . N. K. Kharade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


Smt . M. M. Gangurde , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


MILIND V. KURTADIKAR , 

I / c . District Jude - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


३० 


Sr. 

No. 


No. HKW / E.L . & M.L./8329/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

Nature and Period of Leave 


1 

1 


2 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


4 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 

Shri . S. S. Gosavi , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . N. R. Naikwade , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . S. V. Sahare , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Order 


Shri . A. A. Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


3 

Earned Leave from 30th June 2022 
to 2nd July 2022 suffixing holiday 
on 3rd July 2022 with permission to 
leave headquarter from 29th June 
2022 after office hours to 4th July 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 27th June 2022 
to 2nd July 2022 prefixing holidays 
on 25th June 2022 and 26th June 
2022 and suffixing holiday on 3rd 
July 2022 with permission to leave 
headquarter from 24th June 2022 
after office hours to 4th July 2022 
before office hours . 


Earned Leave from 20th June 2022 
to 22nd June 2022 prefixing 
holidays on 19th June 2022 with 
permission to leave headquarter 
from 18th June 2022 after office 
hours to 23rd June 2022 before 
office hours . 


Earned Leave from 22nd June 2022 
to 24th June 2022 suffixing holidays 
on 25th June 2022 and 26th June 
2022 with permission to leave 
headquarter from 21st June 2022 
after office hours to 27th June 2022 
before office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Shri . M. V. Kurtadikar , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


24th June 2022 after 
office hours to 28th June 
2022 and 1st July 2022 
to 4th July 2022 before 
office hours 

Shri . P. R. Sitre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar 
29th June 2022 to 
30th June 2022 
Shri . M. K. Jadhav , 
District Judge - 6 and 

Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Judicial Charge 
Shri . V. Y. Jadhav , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 
Administrative Charge 
Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 

Assistant Sessions 

Judge , Shrirampur . 


Sr. 

No. 


1 

5 


6 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ ते नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

Nature and Period of Leave 

Name of the Judicial 

Name and Designation of 
Judicial Officers 

Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


2 

Shri . G. G. Bharane , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . D. R. Deshpande , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . M. S. Shaikh , 

District Judge - 1 and 

Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Ahmednagar , 1st July 2022 . 


3 

Earned Leave from 16th June 2022 
to 18th June 2022 . 


Medical Leave from 8th June 2022 
to 10th June 2022 . 


EDITOR DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


Medical Leave Ex post facto from 
20th June 2022 to 24th June 2022 
suffixing holidays on 25th June 2022 
and 26th June 2022 with permission 
to leave headquarter from 20th June 
2022 to 26th June 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
23rd June 2022 to 25th June 2022 . 


Shri . S. R. Yadav , 

District Judge - 2 and 

Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions . 
Judge , Shrirampur . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . N. G. Shukla , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


39 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


